EMS आकस्मिक वैद्यकीय सेवा (१०८ सह) 
कार्यक्रम TARSH/ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ 
कार्यक्रम जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन - 
सन २०१७-१८ अंतर्गत प्रसिध्दी व जनजागृती 
उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.५७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/खरेदी/कक्ष /टे-५/४०९९/ 
प्रशासकीय मंजुरी/२०१८,दिनांक २६.०३.२०१८. 


शासन निर्णय: 
EMS आकस्मिक वैद्यकीय सेवा (१०८ सह) कार्यक्रम व जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन 


२०१७-१८ अंतर्गत खालील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास आणि त्यासाठी आवश्‍यक अनुदान खर्च 
करण्यास याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अपेक्षित खर्च 
(लाख/रुपये) 


वृत्तपत्र जाहिरात राज्यातील सर्व जिल्हयात पोहचणा-या अ व ब | २०.०० 
गटातील प्रमुख मराठी, हिंदी, इंग्रजी व उर्दु भाषेतील 


वृत्तपत्रांमध्ये रंगीत, सचित्र क्वार्टर पेज जाहिरात 
D.GPIR शासन मान्य दराने एकदाच 
प्रसिध्दीस देणे . 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.५७/आरोग्य ३ 


महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
दुरदर्शन वरुन ६० सायंकाळी ७.०० च्या बातम्यांपुर्वी व रात्री ९.३० 
सेकंदाचा टी.व्ही.स्पॉट | च्या बातम्यांमध्ये निधीनुसार [).9.2.1.3.च्या शासन 
प्रसारीत करणे मान्य दराने प्रसारण करणे. 
याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


लोकराज्य मासिकामध्ये EMS आकस्मिक वैद्यकीय सेवा (१०८ सह) बाबत 
जाहिरात देणे लोकराज्य मासिकामध्ये जाहिरात छपाई करणे. 


याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचाळनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


दुरदर्शनवरुन स्क्रोल दुरदर्शनवरुन दररोज एकदा संध्याकाळी ६ ते ७ | ५.०० 
संदेश प्रसारीत करणे । या कालावधीमध्ये बसतील तेवढे स्क्रोल संदेश (१८० 
शब्दात) प्रसारीत करणे. 
याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


es वा 


2: वर नमूद उपक्रमांसाठीचा खर्च सन २०१७-१८ च्या पीआयपी मध्ये मंजूर केलेल्या EMS 


आकस्मिक वैद्यकीय सेवा (१०८ सह) कार्यक्रमांतर्गत (8.१०.७.४.३०) साठी रु.१००.०० लाख मंजूर 


असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


३. याशिवाय ARSH/ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ कार्यक्रम व जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन 


२०१७-१८ अंतर्गत खालील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास आणि त्यासाठी आवश्‍यक अनुदान खर्च 


करण्यास याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.५७/आरोग्य 3 


अपेक्षित खर्च 
(लाख/रुपये) 
दुरदर्शन, खाजगी AFHS ( 30 व ६० सेैकंदाचे प्रत्येकी तीनो/ 
मराठी न्युज व मनोरंजन | PMHS (३० सेकंदाचे दोन व ६० सेकंदाचे तीन) व 
वाहिन्यांवरुन WIFS (३० सेकंदाचे दोन) या विषयाचे टी.व्ही.स्पॉट 
AFHS/PMHS/WIFS | आवश्यकतेनुसार आलटून पालटून मंजूर निधीमध्ये 
विषयी संदेशाचे टी.व्ही. | बसतील तेवढे दिवस प्रसारण करणे. 
टि.व्ही.स्पॉट प्रसारीत याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
करणे महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
AFHS/PMHS/WIFS AFHS (४० व ६० सेकंदाचे प्रत्येकी तीन)ो/ | ६०.३९ 
विषयी संदेशाचे जिंगळ | PMHS (३० व ६० सेकंदाचे प्रत्येकी दोन) व WIFS 
प्रसारीत करणे (४५ सेकंदाचे दोन) या विषयाचे जिंगल्स 
आवर्यकतेनुसार आलटून पालटून मंजूर निधीमध्ये 
बसतील तेवढे दिवस प्रसारण करणे. 
अ) मंजूर निधीपैकी रु.१०.३९ लाख निधीमधून 
AHA केंद्रावरुन दररोज सकाळी एकदा 
७.१० च्या बातम्यांपुर्वी बसतील तेवढी प्रसारणे 
करणे. 
3) बो रु.१०.०० लाख निधीमधून खाजगी 
एफ.एम.चॅनल्सवरुन जिंगल्स प्रसारण करणे 
क) उर्वरीत रु.४०.०० लाख निधीमधून AFHS 
कार्यक्रम सुरु असणा-या १० जिल्हयातील प्रमुख 
एस.टी.स्टँडवर संगणक प्रणालीव्दारे जिंगल्स 
प्रसारण करणे. 
याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


केद्र शासनाकडून प्राप्त AFHS (३० व ६० सैकंदाचे प्रत्येकी तीनो/ 
AFHS/PMHS/WIFS । PMHS (30 सेकंदाचे दोन व ६० सेकंदाचे तीन) व 
विषयी संदेशाचे हिंदी | wiFS (30 सेकंदाचे दोन) या विषयाचे हिंदी 
टी.व्ही. टि.व्ही.स्पॉटचे | टी.व्ही.स्पॉटचे मराठी भाषेत रुपांत करणे लोगो, 
मराठी भाषेत रुपांतर व | सार्वजनिक आरोग्य विभाग,महाराष्ट्र शासन 
दुरुस्ती करणे. इ.वाक्यांचा समावेश करुन डीव्हीप्रो/बीटा व मास्टर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.५७/आरोग्य 3 


तेवढे टि.व्ही.स्पॉटचे डबिंग करुन घेणे. 
याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
AFHS/PMHS/WIFS । केद्र शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
विषयी संदेशाची विविध नमुन्याप्रमाणे विविध आकाराची रंगीत (४ 
प्ळेक्सबोर्ड पोस्टर्स रंगाची) सचित्र प्लेक्सबोर्ड पोस्टर्स तयार करणे. 
तयार करुन जिल्हयांना 


ane सदर काम शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे 
पुरवठा करणे. 


यांच्याकडून पोस्टर्सची छपाई करून घेण्यात येईल. 


AFHS/PMHS/WIFS ।आकार-१४ Sax १९ इंच 
विषयी संदेशाची पोस्टर्स 
तयार करुन जिल्हयांना 
पुरवठा करणे. 


'कागद- ९० जीएसएम 

पोस्टर्स सचित्र, रंगीत छपाई, पाठीमागील बाजूस वर 
व खाली गमींग अथवा अडकविण्याची सुविधा, पुढील 
बाजूस लॅमिनेशन असलेले. 


एकूण पोस्टर्सची संख्या- सर्व खर्चासहित मंजूर 


निधीमध्ये बसतील तेवढे 


सदर काम शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, 
पुणे यांच्याकडून पोस्टर्सची छपाई करून घेण्यात 
येईल. 
ARHS कार्यक्रमांतर्गत | आकार - ५.५ इंच «४ इंच 
प्रश्न मनाचे (पॉकेट बुक) 
तयार करुन जिल्ह्यांना 
पुरवठा करणे 


कागद- आर्ट पेपर, आतील कागद ८० जीएसएम, 
एकूण पाने १२, चार रंगात, पाठोपाठ छपाई, 
फोल्डींग/क्रिझेग/पॅकींगसह उपलब्ध अनुदानातून 
बसतील तेवढे प्रश्न मनाचे पुस्तिका मनाचे (पॉकेट 
बुक) तयार करुन जिल्हयांना पुरवठा करणे . 

सदर काम शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे 
यांच्याकडून पोस्टर्सची छपाई करून घेण्यात येईल. 
ARHS कार्यक्रमांतर्गत | आकार - ४ ए 

लिफलेट तयार करुन 


atl कागद- १३० जी.एस.एम. 
ल पुरवठा 


सचित्र, रंगीत पुढील बाजूस लॅमिनेशन, मागील 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.५७/आरोग्य ३ 


सदर काम झासकीय फोटोझिंको 
मुद्रणालय, पुणे यांच्याकडून पोस्टर्सची छपाई करून 
घेण्यात येईल. 
PMHS कार्यक्रमांतर्गत |।१६ पानी बुकलेट, केंद्र शासनाने दिलेल्या | १६.०० 


बुकलेट तयार करुन | नमुन्याप्रमाणे निधीमध्ये बसतील तेवढे तयार करुन 
जिल्हयांना पुरवठा घेण्यात येईल. 
करणे. 


सदर काम शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे 
यांच्याकडून पोस्टर्सची छपाई करून घेण्यात येईल 


__|1 1 | 


४. वर नमूद उपक्रमांसाठीचा खर्च सन २०१७-१८ च्या पीआयपी मध्ये मंजूर केलेल्या ARSH/ 


राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत (3.१०.३.४) साठी रु.४२२.३० लाख मंजूर असलेल्या निधीमधून 


भागविण्यात यावा. 


षु. शासकीय जाहिरात वितरण धोरणासंदर्भात संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील 


आदेझानुसार सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांची मान्यता 


घेण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३० /2093 /विनियम 


भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग 


पहिला,उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"/५/.॥8॥0॥/99॥॥.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११४०००७१८१७ असा आहे. 


हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.५७/आरोग्य 3 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R h a Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
OS an DN: CN = Roshani Dinesh 
ब Kadam Patil, C = IN, 5 = 
D | a es h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kadam Maharashtra, OU = Public 


Health Department 
“ Date: 2018.03.31 21:36:59 
Patil +05'30 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल-१ / २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


